वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत, मौजे जिरेवाडी ऐवजी मौजे 
धर्मापुरी, ता.परळी वैजनाथ, जि.बीड येथे 
सोयाबीन संशोधन, प्रशिक्षण व प्रक्रिया 
उपकेंद्र स्थापन करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र.क्र.१८१/७-अओ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १.महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे जा.क्र.मकृप/संशोधन/११२ 
वी बैठक/२४३७/२०२३ दि.२३.०८.२०२३. रोजीचे पत्र. 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मकृवि-१२२३/प्र.क्र.१८१/७-अ, 
दि.१३/१०/२०२३. 
३. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचेजा.क्र.मकृप/संशोधन/ 
परभणी/११५/२०२४ दि.०९.०१.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि.१३/१०/२०२३ अन्वये वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत मौजे जिरेवाडी, ता.परळी वैजनाथ, जि.बीड येथे, 
सोयाबीन संशोधन, प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


२. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या कृषि परिषदेच्या दि.२६.१२.२०२३ रोजी 
संपन्न झालेल्या ११३ व्या बैठकीमध्ये, सोयाबीन संशोधन, प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र, मौजे जिरेवाडी 
ऐवजी मौजे धर्मापुरी, ता.परळी वैजनाथ, जि.बीड येथे स्थापन करण्याबाबतचा, ठराव क्र.०१/११३/ 
२०२३ पारीत करण्यात आला असून, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे व निधी उपलब्धतेसाठी 
शासनास शिफारस केली आहे. 


३. मोजे धर्मापुरी, ता.परळी वैजनाथ, जि.बीड येथे, सोयाबीन संशोधन, प्रशिक्षण व प्रक्रिया 
उपकेंद्र स्थापन करण्याबाबतचा स्थळपाहणी अहवाल, कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी यांनी सादर केलेला आहे. सदर स्थळपाहणी अहवालात, संरक्षित सिंचनाची 
व्यवस्था केल्यास मौजे धर्मापुरी, येथील जमीन ही सोयाबीन संशोधन, प्रशिक्षण व प्रक्रिया 
उपकेंद्राकरीता योग्य असल्याचे नमूद केळे आहे. तसेच, जिल्हाधिकारी, बीड यांनी विभागीय 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र.क्र.१८१/७-ओ 


आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना पाठवलेल्या अहवालात मौजे धर्मापुरी, ता.परळी वैजनाथ, 
जि.बीड येथे, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत सोयाबीन संशोधन व 
प्रक्रिया उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी, गट नं.१७७४ मधील जागा उपलब्ध असल्याचे 
दि.०४/१२/२०२३ च्या पत्रात नमूद केले आहे. 


४. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत 
दि.१३.१०.२०२३ रोजी सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया उपकेंद्र स्थापन करणेबाबत मान्यता दिलेल्या 
मौजे जिरेवाडी, ता.परळी वैजनाथ, जि.बीड या स्थळात बदल करुन, धर्मापुरी, ता.परळी वैजनाथ 
जि.बीड येथे सदर केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत, दि.१३.१०.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया उपकेंद्र स्थापन करणेबाबत मान्यता दिलेल्या, मौजे 
जिरेवाडी, ता.परळी वैजनाथ, जि.बीड या स्थळात बदल करुन, मौजे धर्मापुरी, ता.परळी वैजनाथ, 
जि.बीड येथील गट क्र.१७७४ मधील २० हेक्टर जमीनीवर सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया उपकेंद्र 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर मान्यता, महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली व त्याअन्वये दिलेले अनुदेश भाग-३, मंत्री 
परिषदेची आणि मंत्रीमंडळाची कार्यपध्दती २९ (१) मधील तरतूदीनुसार देण्यात येत आहे. सदर 
आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२७१२३९३१२१०१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1e8bda9b459f85F75f1 


PRATIBHA यमय. 
MADHAV PATIL वमान 
(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र.क्र.१८१/७-ओ 


५. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

६. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
८. कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

९. कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

१०.नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

११.जिल्हाधिकारी, बीड. 

१२.उपविभागीय कृषि अधिकारी, बीड. 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड/ उप कोषागार अधिकारी,बीड. 

१५. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१६. उप लेखा परीक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

२०. अवर सचिव, नियोजन विभाग (कार्यासन- १४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवडनस्ती (कार्यासन-७ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


